RNI No . MAHBIL 2012147976 
Regn. No . PCE/ 067/ 2013- 15 
www .dgps .maharashtra . gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - ७ ] 


शुक्रवार, ३ जुलै २०१५ / आषाढ १२, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ 


असाधारण क्रमांक ७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
क्रमांक नआ /वे/१५०/ २०१५. - राज्यातील पात्र व्यक्तींना पारदर्शक , कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता तसेच लोकांच्या 
स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जेदार सेवा पुरविण्याच्या दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 
अध्यादेश -२०१५ , दिनांक २८ एप्रिल २०१५ लागू करण्यात आलेला आहे. सदरहू अध्यादेश निर्गमित करण्यामागे सार्वजनिक प्राधिकरणाने 
त्या पुरवीत असलेल्या सेवा अधिनियमांतर्गत अधिसूचित करून त्याप्रमाणे संबंधित सेवा पुरविणे आवश्यक आहे . यामध्ये महानगरपालिका 
या नागरी स्थानिक संस्थांचा समावेश आहे. नागरी संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा - सुविधांपैकी नागरिक केंद्रबिंदू मानून , 
नागरिकांना दैनंदिन जीवनामध्ये सातत्याने आवश्यक असणाऱ्या व ज्या लोकसेवांचा जास्तीतजास्त फायदा घेतलेला आहे व ज्या सेवा 
महत्त्वाच्या आहेत , अशा सेवा अध्यादेशाच्या कलम ३ अनुसार अधिसूचित करण्याबाबत महाराष्ट्र शासन, नगर विकास विभाग, शासन 
निर्णय क्रमांक एमसीओ- २०१५ / प्र.क्र . १८९ / नवि - १४ , दिनांक २३ जून २०१५ ने शासन निर्णय घेतलेला आहे . 


मा . शासन निर्णयाच्या सहपत्र " अ" मध्ये नमूद केलेल्या एकूण १५ सेवा महानगरपालिकेने अध्यादेशाच्या कलम ३ अनुसार अधिसूचित 
करावयाच्या आहेत . त्यानुसार सोलापूर महानगरपालिका , सहपत्र " अ " महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५, कलम ३ अन्वये 
लोकसेवेची सूची, आवश्यक कागदपत्रे, फी , नियत कालमर्यादा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय प्राधिकारी व द्वितीय अपिलीय 
प्राधिकारी खालीलप्रमाणे जाहीर करीत आहे.-- 

सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर 
शासन निर्णय, नगर विकास विभाग क्रमांक एमसीओ- २०१५ / प्र. क्र . १८९/ नवि -१४, दिनांक २३ जून २०१५ चे 

सहपत्र " अ " 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश- २०१५ 

( कलम ३ अन्वये महानगरपालिकांनी जाहीर करावयाचा लोकसेवांचा तपशील ) 
अ . लोकसेवांची सूची आवश्यक कागदपत्र फी नियत पदनिर्देशित अधिकारी प्रथम अपिलीय द्वितीय अपिलीय 

कालमर्यादा 

अधिकारी अधिकारी 


१ जन्म प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज 


३ दिवस आरोग्य निरीक्षक तथा आरोग्याधिकारी 

उपनिबंधक . 


सहायक आयुक्त 
( महसूल). 


एच २६३ -- भाग एक (असा.)(पु. वि.पु.) ७-१ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जुलै २०१५/ आषाढ १२, शके १९३७ 

सहपत्र " अ " -- चालू 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश - २०१५ 
१ 
२ मृत्यू प्रमाणपत्र देणे विहित नमुन्यातील अर्ज ३० ३ दिवस आरोग्य निरीक्षक तथा आरोग्याधिकारी 

उपनिबंधक . 


_ 


___ 


सहायक 

आयुक्त 
( महसूल). 
उपायुक्त 


३ दिवस विभागीय अधिकारी 

क्रमांक १ ते ८ 


(१ ) विभागीय कार्यालय 
क्रमांक १ ते ४, सहायक 
आयुक्त ( महसूल), 
( २) विभागीय कार्यालय 
क्रमांक ५ ते ८ सहायक 
आयुक्त ( सर्वसाधारण). 


३ विवाह नोंदणी १. विहित नमुन्यातील अर्ज विवाहानंतर 
प्रमाणपत्र देणे. २. वास्तव्याचा पुरावा ३ महिन्यांचे 
३. वयाचा पुरावा 

आत रू. ६५ 
४. विवाहासाठी उपस्थित दोन वर्षांपर्यंत 
साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र रु . २६५ व 
५ . ९० दिवसानंतर दोन वर्षांचे 
नोंदणी असल्यास पुढे रु . ७६५ . 

स्वयंघोषणापत्र. 
४ मालमत्ता कर विहित नमुन्यातील अर्ज ५५ 

उतारा देणे. 
५ थकबाकी नसल्याचा विहित नमुन्यातील अर्ज 

दाखला देणे. 


उपायुक्त 


११० 


उपायुक्त 


३ दिवस अभिलेखपाल सहायक आयुक्त 

( महसूल). 
३ दिवस (१ ) कर आकारणी व सहायक आयुक्त 

कर संकलन प्रमुख . ( सर्वसाधारण). 
( २ ) कार्यालय अधीक्षक 
( हद्दवाढ ). 
( ३) आकारणी व वसुली 
अधिकारी( गवसु) 
( ४) स्थानिक संस्था कर 
निर्धारक व समाहारक 

अधिकारी . 
१५ दिवस (१) कर आकारणी कर सहायक आयुक्त 

व संकलन प्रमुख ( सर्वसाधारण ) 
( २) कार्यालय अधीक्षक 
( हद्दवाढ ) . 
( ३) आकारणी व वसुली 
अधिकारी( गवसु). 


उपायुक्त 


६ ( अ) दस्तऐवजांच्या १ . विहित नमुन्यातील अर्ज 

आधारे मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला . 
प्रमाणपत्र देणे . ३. दस्तऐवजाची प्रत 

( खरेदीखत/ बक्षीसपत्र/ 
वाटणीपत्र व इतर). 


खरेदी 
किमतीच्या 
मोबदला 
रकमेवर 
१ टक्का, 
किंमत नोंद 

नसल्यास 
बाजारमूल्यावर 
१ टक्का. 
५०० 


उपायुक्त 


( ब) वारसाहक्काने १. विहित नमुन्यातील अर्ज 
मालमत्ता २. थकबाकी नसल्याचा 
हस्तांतरण नोंद दाखला . 
प्रमाणपत्र देणे . ३. वारसाहक्क प्रमाणपत्र 


१५ दिवस ( १) कर आकारणी कर सहायक आयुक्त 

व कर संकलन प्रमुख. ( सर्वसाधारण ) 
(२) कार्यालय अधीक्षक 
( हद्दवाढ ) 
(३) आकारणी व वसुली 

अधिकारी ( गवसु). 
७ दिवस संबंधित अवेक्षक सहायक अभियंता, 

नगर रचना 
कार्यालय . 


५० 


सहायक 
संचालक , 
नगर 
रचना. 


७ झोन दाखला देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

२. ७/ १२ उतारा , 
सिटी सर्व्हे उतारा. 
३. मोजणी नकाशा/ 

सिटी सर्व्हे नकाशा. 
८ भाग नकाशा देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज 

२ . ७ / १२ उतारा, 
सिटी सर्व्हे उतारा . 
३. मोजणी नकाशा/ 
सिटी सर्व्हे नकाशा. 


७५ 


३ दिवस संबंधित अवेक्षक 


सहायक अभियंता, 
नगर रचना 
कार्यालय. 


सहायक 
संचालक , 


नगर 


रचना. 


नगर 
अभियंता 


नगर 
अभियंता 


नगर 
अभियंता 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जुलै २०१५/ आषाढ १२ , शके १९३७ 

सहपत्र " अ"-- चालू 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश- २०१५ 
१ 
९ बांधकाम परवाना १. विहित नमुन्यातील अर्ज जागेचे क्षेत्र ६० दिवस संबंधित अवेक्षक उपअभियंता 
देणे. २. वास्तुविशारदाचा दाखला व वापरानुसार 

( बांधकाम परवानगी 
३. मालकीहक्काची ठरविण्यात 

विभाग ). 
कागदपत्रे. 

आलेले दर 
४ . बांधकाम आराखडा 
नकाशा- ५ प्रती. 
५ . मोजणी नकाशा 

६. मंजूर रेखांकनाची प्रत 
१० जोते प्रमाणपत्र १ . विहित नमुन्यातील अर्ज २५० चौ. मी . १५ दिवस संबंधित अवेक्षक उपअभियंता 
२. बांधकाम प्रारंभ पर्यंत रु . ५०० 

( बांधकाम परवानगी 
प्रमाणपत्र . व २५१ चौ . मी . 

विभाग ). 
__ पासून 

रु . १००० 
११ भोगवटा प्रमाणपत्र १. विहित नमुन्यातील अर्ज २५० चौ . मी . ३० दिवस संबंधित अवेक्षक उपअभियंता 
देणे . २. बांधकाम प्रारंभ पर्यंत रु . ५०० 

( बांधकाम परवानगी 
प्रमाणपत्र . व २५१ चौ . मी . 

विभाग ). 
३. जोते प्रमाणपत्र ___ पासून 
४. घरमालक / वास्तु 

रु . १००० 
विशारद यांचे पूर्णत्वाचे 

स्वयंघोषणापत्र . 
१२ नळजोडणी देणे १. विहित नमुन्यातील अर्ज अर्ज फी . २५ १५ दिवस अवेक्षक , विभागीय विभागीय अधिकारी , 
२. जागा मालकी कागदपत्रे कोटेशन , 

कार्यालय क्रमांक १ विभाग क्रमांक 
३. थकबाकी नसल्याचा 

अनामत व 

ते ८ , १/ , इंची व १ ते ८ . 
दाखला. 

मीटर चार्ज 

३/ इंची नळ 
नळाचे आकार 

जोडणीसाठी. 
मानानुसार 
राहतील . 

अवेक्षक , सार्वजनिक उपअभियंता , 
आरोग्य अभियंता सार्वजनिक 
कार्यालय , १ इंची व आरोग्य 
त्यापुढील नळ अभियंता 

जोडणीसाठी . कार्यालय. 
१३ जलनि : सारण १ . विहित नमुन्यातील अर्ज अर्ज फी . २५ १५ दिवस अवेक्षक , विभागीय विभागीय अधिकारी , 
जोडणी देणे. २. जागा मालकी कागदपत्रे जोडणी फी 

कार्यालय क्रमांक १ विभाग क्रमांक 
३. थकबाकी नसल्याचा आकार 

ते ८. 

१ ते ८ . 
दाखला. 

मानानुसार 

राहतील. 
१४ अग्निशामन १ . विहित नमुन्यातील अर्ज महाराष्ट्र आग ७ दिवस सहायक अधीक्षक , अधीक्षक , 
नाहरकत दाखला २. थकबाकी नसल्याचा प्रतिबंधक व 

अग्निशामक दल अग्निशामक 
दाखला. जीवसंरक्षक 

दल 
३ . वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज उपाययोजना 
४. आग प्रतिबंधक 

अधिनियम , 
उपाययोजनांबाबतची रुपरेषा २००६ अन्वये 
५. कॅपिटेशन फी महानगपालिके 

करिता विहित 
केलेली फी 


उपअभियंता 
सार्वजनिक 
आरोग्य 
अभियंता 
कार्यालय 


सार्वजनिक 
आरोग्य 
अभियंता 


सार्वजनिक 
आरोग्य 
अभियंता . 


उपायुक्त 


देणे. 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक असाधारण – पुणे विभागीय पुरवणी, ३ जुलै २०१५/ आषाढ १२, शके १९३७ 


उपायुक्त 


१५ अग्निशामन 

अंतिम नाहरकत 
दाखला देणे. 


अधीक्षक , 
अग्निशामक 
दल 


सहपत्र " अ "-- चालू 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश- २०१५ 

४५ 
१ . विहित नमुन्यातील अर्ज १००० १५ दिवस सहायक अधीक्षक 
२. थकबाकी नसल्याचा 

अग्निशामक दल 
दाखला. 
३. वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज 
४ . अग्निशमन यंत्रणा 
उभारणी केलेचे प्रमाणपत्र 
५. लायसन्स एजन्सी यांचे 
नमुना अ प्रमाणपत्र 
६. विकसक / सोसायटी 
यांचे अग्निशमन सुस्थितीत 
ठेवणेचे हमीपत्र 


वि . ना . काळम , 

आयुक्त , 
सोलापूर महानगरपालिका, सोलापूर . 


सोलापूर , १ जुलै २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLIHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


